वास्तुशास्त्रज्ञ गट-अ पदावर 
सरळसेवा भरती. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन Sea क्रमांक:- जीएबी-२०२१/प्र.क्र.२०/सेवा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक :- ०८ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा :- १. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक ७४४(५)/६२१४/पंधरा, दि.२०.०१.२०२१ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र.परिवि २७१५/प्र.क्र.३०२/कार्या८, दि.२२.६.२०२१ 


शासन आदेशा 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई यांनी सार्वजनिक बांधकाम विभागातील वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या 
पदावर स्पर्धात्मक परिक्षेच्या निकालानुसार ३ उमेदवारांची शिफारस केलेली आहे. शिफारस प्राप्त ३ 
उमेदवारांपैकी श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांची सार्वजनिक बांधकाम विभागात वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या 
पदावर सातव्या वेतन आयोगानुसार सुधारित वेतन मॅट्रीक्समधील वेतन स्तर एस-२० (रू ५६१००-१७७५००) 
या वेतन संरचनेत त्या ज्या दिवशी रुजू होतील त्या दिनांकापासून दोन वर्षाच्या परिविक्षाधीन कालावधीसाठी 
नियुक्‍ती करण्यात येत आहे. श्रीम.आहेरराव यांना देण्यात येत असलेली नियुक्‍ती त्यांच्या नावासमोर 
दर्शविल्यानुसार करण्यात येत आहे. 


अ.क्र. । उमेदवाराचे नांव | मुलाखत क्र. जात प्रवर्ग | नियुक्ती प्रवर्ग नियुक्तीचे ठिकाण 
बिड २ ३ 8 4 & 
a श्रीमती श्वेता प्रमोद ९ इ.मा.व SA मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 
आहेरराव (महिला) कार्यालय, सा.बां.विभाग, 
मुंबई 


२. उक्त संदर्भाधीन क्र.२ च्या शासन निर्णयानुसार यापुर्वीचे परिविक्षा धोरणाबाबतचे सर्व आदेशा 
अधिक्रमित करण्यात आले असून नवीन परिविक्षा धोरण निश्चित करण्यात आले आहे. श्रीमती श्वेता प्रमोद 
आहेरराव यांना सदर झासन निर्णयातील अटी व शर्ती लागू होतील. 

३. श्रीमती श्वेता wae आहेरराव यांना देण्यात येणारी नियुक्‍ती ही, मा.महाराष्ट्र प्रशासकीय 
न्यायाधिकरण, मुंबई खंडपीठ- औरंगाबाद येथे दाखल मुळ अर्ज क्र.३८७/२०२० आणि मुळ अर्ज क्र.५६२/ 
२०२० च्या अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 

४. श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांची वरीलप्रमाणे करण्यात आलेली नियुक्ती ही वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ 
पदाच्या सेवाभरती तरतुदीनुसार सरळसेवा भरतीद्वारे उपलब्ध असलेल्या जागेवर करण्यात येत आहे. 

ष्‌. श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांना महाराष्ट्र नागरी सेवा (वेतन) नियम, १९८१ च्या नियम ३९(१) 
मधील परंतुकानुसार परिविक्षा काळात वार्षिक वेतनवाढ मिळेल. 

६. श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांना शासन सेवेत रुजू झाल्यानंतर सेवेच्या राजीनामा द्यावयाचा 
असेल तर त्यांना शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक एसआरव्ही-१०९२/१०३३/प्र.क्र.३३/९२/८, 
दि.०२ डिसेंबर, १९९७ मधील तरतूदीनुसार शासनास किमान एक महिन्याची आगाऊ लेखी सुचना द्यावी 
लागेल. शासनही संबंधितांची सेवा समाप्त करावयाची असेल त्यावेळी १ महिन्यांची आगाऊ सूचना श्रीमती 
आहेरराव यांना देईल. तथापि, त्यांच्या गैरवर्तणूकीच्या कारणास्तव किंवा त्यांना त्यांच्या नोकरीच्या किंवा 
सेवेच्या शर्ती भंग केल्या असतील त्यावेळी त्यांना सूचना न देता सुध्दा त्यांची सेवा शासन समाप्त करु डाकेल. 
७. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक- अंनियो-१००५/१२६/सेवा-४, दिनांक ३१.१०.२००५ मधील 
तरतूदीनसार १ नोव्हेंबर, २००५ रोजी किंवा त्यानंतर ज्या अधिकारी/ कर्मचारी यांची शासकीय सेवेत 


शासन आदेश क्रमांकः जीएबी-२०२१/प्र.क्र.२०/सेवा-२ 


नियुक्‍ती होताच त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना लागू ठरेल. सध्या अस्तित्वात 
असलेली निवृत्ती वेतनयोजना म्हणजेच महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम १९८२ व महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्ती वेतनाचे अंशराशीकरण ) नियम १९८४ आणि सध्या अस्तित्वात असलेली भविष्य निर्वाह निधी 
योजना लागू ठरणार नाही. 


८ श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांनी मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई 
यांच्यामार्फत या शासन निर्णयातील अटी व शर्तीनुसार त्या नियुक्‍ती स्विकारण्यास तयार आहेत किंवा कसे 
याबाबत शासनास या आदेशाच्या दिनांकापासून १ महिन्याच्या आत कळवावे. 


९. श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांनी त्यांचे नेमणूकीचे जागी रुजू झाल्याचे प्रतिवेदन मुख्य 
वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांच्यामार्फत शासनाकडे पाठवावे. सदर प्रतिवेदनातील 
तारीख ही त्यांची पदग्रहणाची तारीख समजली जाईल. 


१०. श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव हया वास्तुशास्त्रज्ञ, गट-अ या पदावर सेवेमध्ये रुजू झाल्या नाहीत तर 
मुख्य aaa, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी याबाबत आवश्‍यक तो अहवाल शासनाकडे 
पुढील आव्यक त्या कार्यवाहीसाठी पाठवावा. 

११. श्रीम.आहेरराव यांच्या गोपनीय अहवाल नस्त्या ज्या दिनांकापासून सेवेमध्ये रुजू होतील त्या 
दिवसापासून सुरु कराव्यात. 

१२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांचा 
परिविक्षाधीन कालावधी संपल्यानंतर ताबडतोब त्यांच्या बाबतीत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, 
क्रमांक एसआरव्ही-१०६२/डी, दिनांक २६.०४.१९६२ मध्ये देण्यात आलेल्या विहीत नमून्यात विशोष अहवाल 
(तीन प्रतींमध्ये) शासनाकडे सादर करावा. 

१३. मुख्य aires, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई यांनी श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव ह्या 
सेवेमध्ये रुजू झाल्यानंतर त्यांच्या बाबतीत शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन विभाग, क्रमांक जीएसआर- 
१२६५/डी-एक, दिनांक २९ नोव्हेंबर, १९६५ नुसार पर्सनल डाटा भाग-१ जीइएन-२५४(सी) आऊटर कव्हर 
मध्ये (दोन प्रतींमध्ये) सुध्दा शासनाकडे पाठवावा. 

१४. श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांना नियमानुसार हिंदी व मराठी परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्‍यक आहे. 


१५. श्रीमती श्वेता Wale seed यांना शासनाने विहीत केळेळी संगणक परीक्षा संबंधीत असलेल्या 
नियमानुसार उत्तीर्ण करावी करावी लागेल. 


१६. श्रीमती श्वेता प्रमोद आहेरराव यांनी जर परिविक्षाधीन कालावधीमध्ये कामाचा अपेक्षित दर्जा प्राप्त न 
केल्यास, विभागीय परीक्षा विहीत कालावधीमध्ये उत्तीर्ण न केल्यास आणि san तऱहेने त्यांचे काम किंवा 
वर्तणूक योग्य अथवा अनुरुप न आढळल्यास सदर उमेदवार सेवेतून कमी करण्यास पात्र ठरतील. 

सदर शासन Beal महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेताक क्रमांक २०२११००८१५१५२८८०१८ असा आहे. हा 
आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


in 
tra, ou=Public Works 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, ७ atil Swati 


al 
, st=I , 

1cd7e1 e1ea2a6f91922d10f1 03cebd4479009 

4b, 


. serialNumber=41a9218232bbaea65861213d86d108ea7c48905 
a Cc h | Nn da5f33dba9c8f6662cb8f9e18, cn=Patil Swati Sachin, 
Date: 2021.10.08 15:34:57 +05'30' 


(स्वा. स. पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई (पत्राने) 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः जीएबी-२०२१/प्र.क्र.२०/सेवा-२ 


२. मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, फोर्ट, मुंबई. 
३. सर्व मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग 
४. उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ, मुंबई, पुणे, औरंगाबाद, नागपूर. 
५. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
महालेखापाल -२ (लेखा व अनुज्ञेयता ), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
कार्यासन सेवा-१/सेवा-६/आस्थापना-१/आस्थापना-३/सेवा-३, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई. 
१०. निवड नस्ती (सेवा-२). 


one ७ © 


पोच देय डाकेने - 

श्रीमती श्वेता प्रमादे आहेरराव 

(903/34, शिव बंगलो, चैतन्य नगर, 

निर्मला कॉन्व्हेंट हायस्कूल जवळ, गंगापूर रोड, 
नाशिक-४२२०१३ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


